रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने “हेल्मेट नाही 
तर पेट्रोल नाही” धोरणाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०१६ 


वाचा - 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर-१२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२, 
दि. ३१/१२/२०१५ 
२) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एमव्हीआर-१२१५/प्र.क्र.६३८/परि-२, 
दि.२१.०७.२०१६ 
शासन शुध्दीपत्रक: - 


राज्यामध्ये हेल्मेट वापरण्याबाबतच्या नियमांची सक्त अंमलबजावणी करण्याच्या 


दृष्टीने ज्या दुचाकी वाहन चालकाने हेल्मेट परिधान केलेले नाही, sa दुचाकी स्वारास 


पेट्रोल पंप चालकाने इंधन दिल्यास एकप्रकारे अशा दुचाकी CIRM सदर गुन्ह्यास सदर 


पेट्रोल पंप चालकाने मदत / प्रवृत्त केल्यासारखे होत असल्याने, अशा नियमभंग करणाऱ्या 


व्यक्तीस गुन्ह्याला मदत केली म्हणून कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे राज्यामध्ये हेल्मेट परिधान 


केलेले असल्याशिवाय पेट्रोल पंप चालकाने दुचाकी स्वारास पेट्रोल देण्यात येऊ नये, अशा 


“हेल्मेट नाही तर पेट्रोळ नाही” (No Helmet - No Petrol) अशा सूचना उपरोक्त संदर्भाधीन 


दिनांक २१.०७.२०१६ च्या परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर 


परिपत्रकामधील परिच्छेद २ नंतर खालील ओळींचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


“ तथापि, पेट्रोलपंप चालकांनी हेल्मेट परिधान न केलेल्या दुचाकीस्वारास पेट्रोल 


दिल्यानंतर अडा वाहनांचे क्रमांक संबंधित प्रादेशिक/उपप्रादेगिक परिवहन अधिकारी 


कार्यालयास पाठवावेत. सदर माहिती देण्याची वारंवारिता व पध्दत संबंधित 


प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे ठरवून देतील.” 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर- १२१५/प्र.क्र. ६३८/परि 2 


सदर शासनशुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥/99॥॥8.9०५.॥] या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८०५११०३२६१६२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tikamdas N Shikharame 


Ti ka mM d a S N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Tikamdas N 


Shikharame 22 605 snis36:0590 
(fe. एन. शिखरामे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट राज्य, मुंबई 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई 

सह पोलीस आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य 

सर्व प्रादेशिक / उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

उपसचिव, गृह विभाग (कार्या. पोळ-८) 

निवडनस्ती, कार्यासन परिवहन-२ 


S 


| 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


